कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांच्या 
कायम प्रवास भत्त्यात प्रति माह रु.१५००/-अशी 
सुधारणा करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक -कौटुंन्या-११२२/प्र.क्र.५०/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक : २४ जून, २०२४ 


संदर्भ -१ विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1?०१६/७४९/प्र.क्र.२१४/कार्या-६, 
दि. १८.०८.२०२१. 
२) विधि व न्याय विभाग,शासन निर्णय क्र. कौटुंन्या-११२२/प्र.क्र.५०/का.९, 
दि.२८एप्रिल,२०२३ 


प्रस्तावना- 


लघुवाद न्यायालय, मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांच्या 
कायम प्रवास भत्त्यात प्रति माह रु. २००/- ऐवजी रु. १५००/- अशी संदर्भ क्र. १ येथील शासन 
निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर कौटुंबिक न्यायालयांतील afew 
कर्मचाऱ्यांच्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात रु. २००/- (दोनही रुपये फक्त) ऐवजी रु.१५००/- (एक 
हजार पाचशे रुपये फक्त) अशी सुधारणा करण्याबाबत शासनास विनंती करण्यात आली आहे. 
त्यानुसार कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांना प्रति माह अनुज्ञेय असलेल्या रु. २००/- 
(GAR) रुपये फक्‍त ) इतक्या कायमस्वरुपी प्रवास भत्त्यात रु.१५००/-(एक हजार पाचठी रुपये फक्त) 
अशी सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय दि.२८.०४.२०२३ रोजी काढण्यात आला होता. परंतु संदर्भ 
क्र.२ येथील शासन निर्णय हा लघुवाद न्यायालय, मुंबई व राज्यातील दुय्यम न्यायालयांतील बेलिफ 
कर्मचाऱ्यांना ज्याप्रमाणे दि.१ सप्टेंबर,२०२१ पासून लागू केला आहे त्याप्रमाणे कौटुंबिक 
न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचाऱ्यांनाही दि. १ सप्टेंबर,२०२१ पासून लागू करावा अशी विनंती 
शासनास करण्यात आली आहे. उपरोक्त सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

राज्यातील कौटुंबिक न्यायालयांतील बेलिफ कर्मचा-यांना प्रति माह रुपये १५००/- (अक्षरी 
रुपये एक हजार पाचशे फक्त) इतका कायमस्वरुपी प्रवास भत्ता दि. 09 मे,२०२३ पासून लागू करण्यास 
दि.२८ एप्रिळ,२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली होती . तथापि सदर लाभ हा 
दि. १ सप्टेंबर २०२१ पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे व सदर 
कालावधीतील थकबाकी अनुज्ञेय राहील. 
२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.०६/सेवा-५, 
दि.०९.०१.२०२४ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.८९/व्यय-५, दि.२५.०१.२०२४ अन्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कौटुंन्या-११२२/प्र.क्र.५०/का.९ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०६२४१७५३१२८४१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षंकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति :- 


ASHISH ARVINDRAO ८ 
AYACHIT 


(आशिष अ. अयाचित) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१ 


२ 
8 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रबंधक (निरीक्षण-१), उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई. 
प्रबंधक, उच्च न्यायालय, नागपूर/औरंगाबाद खंडपीठ. 
सर्व प्रमुख न्यायाधीश/न्यायाधीश, कौटुंबिक न्यायालये. 
महालेखापाल-एक (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
महालेखापाल-दोन (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र, नागपूर. 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

सर्व संबंधित लेखाधिकारी, वेतन पडताळणी पथक, मुंबई/नागपूर/पुणे/औरंगाबाद. 
वित्त विभाग (व्यय-५, सेवा-५), मंत्रालय, मुंबई. 

विधि व न्याय विभाग, कार्यासन-२३, २४ व २५. 
निवडनस्ती/कार्यासन-९ . 


COO GS EO EOS: री. परे 


-O 
{e) 


wm Dl OD lw SC a lee Ca 


११9 
१२ 
१३ 
१४8 
१५६ 
१६ 
१७ 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


